परांडा जि. उस्मानाबाद येथे १०० खाटांचे 
स्रीरुग्णालय स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना-२०२२/ प्र.क्र.२७२/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र.आआसे/कक्ष ३/टे-७/स्रीरुग्ण. 
परांडा,उस्मानाबाद १००/जा.क्र.१६०७३-०७४, दि.२९/०९/२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
परांडा जि. उस्मानाबाद येथे १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय स्थापन करणेबाबत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

परांडा जि. उस्मानाबाद येथे १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय स्थापन करणेबाबत “विशेष बाब” म्हणून 
प्रशासकीय करणेबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११५१२२३३५१०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK 
NIVARTT 
KENDRE 


(दीपक नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/२, HERTS लेखा व लेखापरीक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, उस्मानाबाद 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 
९. निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


